RNI No. MAHBIL / 2012 / 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष ७ , अंक ६१ ] 


मंगळवार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ९ ४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


ठाणे महानगरपालिका , ठाणे 

शहर विकास विभाग 


जाहीर सूचना 


, 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये ) 

क्रमांक ठामपा / मुख्या -१ / शविवि -२ ९ / वियोअंक / १६६३ 
ज्याअर्थी , ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना शासन निर्णय क्र . टिपीएस / १२ ९ ७ / १३१ ९ / सी . आर -१४८ / ९ ७ / नवि -१२ , दिनांक 
४ ऑक्टोबर १ ९९९ अन्वये मंजूर असून , २२ नोव्हेंबर १ ९९९ पासून अंमलात आली . तसेच सुधारित विकास योजनेतील वगळलेले क्षेत्र 
( Excluded portion ) शासन निर्णय क्र . टिपीएस / १२०१ / २७४ / सीआर -२८ / २०० ९ / नवि -१२ , दिनांक ३ एप्रिल २००३ अन्वये 
मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे “ उक्त मंजूर विकास योजना ” असे संबोधिले आहे . ) 

आणि ज्याअर्थी , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( MMRDA ) यांच्यामार्फत ठाणे - बोरीवली ट्वीन टनेल प्रकल्प 
राबविण्यात येत असून , सदर प्रकल्पांतर्गत रस्ता व ट्वीन टनेल ठाणे महानगरपालिका हद्दीतील घोडबंदर रोड पासून मौजे चितळसर 
मानपाडा , माजिवडे , बोरीवडे , येऊर या गावातून जात आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , ठाणे - बोरीवली प्रस्तावित ट्वीन टनेल प्रकल्पाची ठाणे महानगरपालिका हद्दीतील आखणीची लांबी सुमारे ५.०० 
कि.मी. व सरासरी रुंदी ७०.०० मी . विचारात घेऊन सुमारे ३४ हेक्टर जमीन बाधित होत आहे . सदर प्रस्तावित आखणीने सेक्टर ४ मधील 
मौजे चितळसर मानपाडा येथील म्हाडा हौसिंग साईट A चे सुमारे ४.४७ हेक्टर क्षेत्रापैकी सुमारे ०.१५ हेक्टर क्षेत्र बाधित होत असून , 
४.३२ हेक्टर क्षेत्र शिल्लक राहत आहे . तसेच टि.एम.टी. आरक्षण क्र . १ चे एकूण ५.१२ हेक्टर क्षेत्रापैकी सुमारे ०.२ ९ हेक्टर क्षेत्र बाधित 
होत असून , आरक्षणाचे ४.८३ क्षेत्र शिल्लक राहत आहे . त्यामुळे फेरबदल करणे आवश्यक आहे . ठाणे - बोरीवली प्रस्तावित ट्वीन टनेल 
प्रकल्पाकरिता ठाणे महानगरपालिका हद्दीतील प्रस्तावित आखणी मंजूर विकास आराखड्यामध्ये दर्शविणेकरिता तसेच सदर आखणीमध्ये 
बाधित होणारे क्षेत्र वगळून म्हाडा हौसिंग साईट A चे शिल्लक सुमारे ४.३२ हेक्टर क्षेत्र व टिएमटी आरक्षण क्र . १ चे शिल्लक क्षेत्र सुमारे 
४.८३ हेक्टर दर्शविणेस महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) नुसार फेरबदलाची कार्यवाही करणेस 
मा . महासभा ठराव क्र . ३३५ , दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ अन्वये मान्यता दिलेली आहे . ( यापुढे “ उक्त फेरबदल " असे संबोधिले आहे . ) ; 


A 


A 


( १ ) 


भाग दोन - ९४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 
आणि ज्याअर्थी , सदर प्रस्तावित ठाणे - बोरीवली ट्वीन टनेल प्रकल्पामध्ये ठाणे शहराच्या मंजूर विकास आराखड्यामधील बाधित 
होणाऱ्या आरक्षणाबाबतचा तसेच फेरबदलाबाबत तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


मंजूर विकास आराखड्यानुसार 


प्रस्तावित फेरबदल 


अ.क्र . 


आरक्षण 


भूखंडाचा तपशील 


बाधित क्षेत्र 


प्रस्तावित 
फेरबदल 


एकूण 
हेक्टर 


( हेक्टर ) 


१ 


नियोजित ४०.०० मी . रस्ता 


६.५० 


चि . मानपाडा गट नं . ५ ९अ / १ ( १ ) , 

पै 
२ ( पै ) , ३ ( पै ) , ४ ( पै ) , ५ ९क , ७१ ( पै ) 
चि . मानपाडा गट नं . ५ ९अ / १ ( पै ) 


२ 


नियोजित २०.०० मी . रस्ता 


०.०२ 


३ 


नियोजित ६०.०० मी.रस्ता 


चि . मानपाडा गट नं . ७१ ( पै ) 


०.१० 


४ 


TMT आरक्षण क्र .१ 


चि . मानपाडा गट नं . ५ ९अ / १ ( पै ) , ५ ९क 


०.२ ९ 


५ 


म्हाडा हौसिंग साईट - A 


०.१५ 


चि . मानपाडा गट नं . ५ ९अ / २ ( पै ) , 
३ ( पै ) , ४ ( पै ) 


ट्वीन टनेल 
रस्ता 


८.४० 


६ 


रहिवास विभाग 


०.२४ 


माजिवडे - स.क्र . ३१२ ( पै ) , ३१४ ( पै ) , 
३१ ९ ( पै ) चि.मानपाडा - स.क्र . 
५ ९अ / ४ ( पै ) 
माजिवडे - स.क्र . ३२१ ( पै ) , 
चि . मानपाडा - गट.नं ७१ ( पै ) 


७ 


औद्योगिक विभाग 


१.१० 


८ 


पार्क आरक्षण क्र .४ 


माजिवडे - स.क्र . ४२० ( पै ) , ३१४ ( पै ) 


२.६० 


९ 


६.०० 


बोटॅनिकल ऑर झुलॉजिकल | येऊर गट नं . ३७ 
पार्क 


ट्वीन टनेल 
( भुयारी मार्ग ) 


१० 


हरित विभाग 


१७.०० 


२५.६० 


बोरीवडे - स.क्र . ८० ( पै ) , येऊर - गट 
नं . ६ ( पै ) , ७ ( पै ) , २० ( पै ) , २३ ( पै ) , 
२४ ( पै ) , ४७ ( पै ) , 


2 


एकूण 


सुमारे 
३४.०० 
हेक्टर 


सुमारे 
३४.०० 
हेक्टर 


आणि त्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार “ उक्त मंजूर 
विकास योजनेत ” “ उक्त फेरबदलाबाबत " आम जनतेच्या सूचना / हरकती मागविण्यासाठी ही जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत 
आहे . उक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा सहायक संचालक , नगररचना , ठाणे महानगरपालिका , “ महापालिका भवन " , जनरल 
अरुणकुमार वैद्य मार्ग , चंदनवाडी , पाचपाखाडी , ठाणे यांचे कार्यालयीन सूचना फलकावर व खाली नमूद केलेल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध 
करण्यात आला आहे . उक्त फेरबदलाबाबत कोणत्याही व्यक्तीस सूचना / हरकती घ्यावयाची असल्यास त्यांनी ही सूचना वृत्तपत्रात व 
www.thanecity.gov.in या संकेतस्थळावर आणि महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० ( तीस ) दिवसांचे 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 
आत आपली सूचना / हरकत महापालिका आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका , ठाणे यांचेकडे अथवा 
E - mail ID : adtp@thanecity.gov.in वर सादर करावी . 


संकेत स्थळ : - www.thanecity.gov.in 


ठाणे , 


स.पं. उगिले , 
सहायक संचालक नगररचना , 
ठाणे महानगरपालिका , ठाणे . 


दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ . 


2 


भाग दोन - ९४-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


THANE MUNICIPAL CORPORATION , THANE 


Town Planning Department 


NOTICE 


( U / s . 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ) 


No. TMC Hq.1 / TDD - 29 / DPIC / 1663 


Whereas , the Revised Development Plan of the city of Thane has been Sanctioned by 
Government vide Notification No. TPS / 1297 / 1319 / CR - 148 / 97 / UD - 12 , Dated 4th October , 1999 and 
came in to force from 22nd November , 1999. Also the Development Plan for Excluded portion ( EP ) 
from Revised Development plan was sanctioned vide Government's Notification No. TPS / 1201 / 274 / 
CR - 28 / 2009 / UD - 12 , Dated 3rd April , 2003 & came into force from 14th May , 2003 ( hereinafter referred 
to as “ The said Sanctioned Development plan ” ) ; 

And whereas , Road and Twin Tunnel of Thane - Borivali Twin Tunnel project implemented 
by MMRDA is starting from Ghodbunder road and passing through Village Chitalsar Manpada , 
Majiwade , Boriwade and Yeoor under jurisdiction of Thane Municipal Corporation ; 

And whereas , proposed Thane - Borivali Twin Tunnel alignment in Thane Municipal Corporation 
jurisdiction is approximately 5 km . in length and average 70 mt . in width thereby affecting 
approximately 34 hectare of land . Out of 4.47 hectare land reserved for MHADA housing site A , 
approximately 0.15 hectare land is affected by the Twin Tunnel alignment and 4.32 hectare area 
is unaffected , and also out of 5.12 hectare land reserved for TMT Reservation No.1 , approximately 
0.29 hectare land is affected by the Twin Tunnel alignment and 4.83 hectare area is unaffected , at 
Village Chitalsar Manpada in sector 4 

And whereas , accordingly since it is necessary to propose modification , for proposed alignment 
of Thane - Borivali Twin Tunnel project in Thane Municipal Corporation jurisdiction , along with 
showing area reserved for Mhada Housing Site A as approximately 4.32 hectare and that for TMT 
Reservation No.1 as approximately 4.83 hectare , after excluding area affected by proposed Twin 
Tunnel alignment , under Section 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 in 
" the said Sanctioned Development Plan ” ( hereinafter referred to as “ The said modification ” ) . Hon . 
General Body of Thane Municipal Corporation vide its Resolution No.335 , dated 20th October 2021 
has accorded sanction for following the above said procedure of modification ; 

And whereas , modification is proposed for Thane - Borivali Twin Tunnel project in Sanctioned 
Development Plan for Thane City , as per details given below : 


As per Sanctioned Development Plan 


Sr. 
No. 


Proposed Modification 
Proposed 

Total ( Hectare ) 
Area in 


Reservation 


Affected Area in 

( Hectare ) 


Land Details 


1 . 


40 mt . Road 


6.50 


8.40 


Gut.No.59A / 1 ( pt . ) , 2 ( pt . ) , 
3 ( pt . ) 4 ( pt . ) , 59C , 71 ( pt . ) at 
Village Chitalsar Manpada 


Twin 
Tunnel 
Road 


2 


20 mt . Road 


0.02 


Gut.No.59A / 1 ( pt . ) , at Village 
Chitalsar Manpada 
Gut.No. 71 ( pt . ) at Village 
Chitalsar Manpada 


3 


60 mt . Road 


0.10 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 

૨ , 


५ 


As per Sanctioned Development Plan 


Proposed Modification 


Sr. 
No. 


Reservation 


Land Details 


Affected Area in 

( Hectare ) 


Proposed 
Area in 


Total ( Hectare ) 


4 


TMT Res . No.1 


0.29 


5 


0.15 


Mhada Housing 
Site - A 


- 


6 


Gut.No.59A / 1 ( pt . ) , 59C at 
Village Chitalsar Manpada 
Gut.No.59A / 2 ( pt . ) , 3 ( pt . ) 
4 ( pt . ) , at Village Chitalsar 
Manpada 
S.No. 312 ( pt . ) , 314 ( pt . ) , 
319 ( pt . ) at Village Majiwade 
& S.No.59A / 4 ( pt ) at Village 
Chitalsar Manpada 
S.No. 321 ( pt . ) , at Village 
Majiwade & S.No. 71 ( pt ) at 
Village Chitalsar Manpada 


Residential 
Zone 


0.24 


7 


Industrial Zone 


1.10 


8 


Park Res . No.4 


2.60 


25.60 


S.No. 420 ( pt . ) , 314 ( pt . ) at 
Village Majiwade 
Gut No.37 at Village Yeoor 


Twin 
Tunnel 
( Under 
ground ) 


9 


6.00 


Botanical Or 
Zoological Park 


10 


Green Zone 


17.00 


S.No.80 ( pt . ) at Village 
Boriwade , Gut No.6 ( pt ) , 
7 ( pt . ) , 20 ( pt . ) , 23 ( pt . ) , 
24 ( pt . ) , 47 ( pt . ) at Village 
Yeoor 


Total 


Approximately 
34.00 Hectare 


Approximately 
34.00 Hectare 


> 


And therefore , this notice is published for inviting suggestions / objections from the public to carry out 
“ The said Modification in The said Sanctioned Development Plan ” as per the provisions under section 37 ( 1 ) of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966. The Plan showing “ The said modification ” is displayed 
on the notice board in the office of Assistant Director Town Planning , Town Development Department , Thane 
Municipal Corporation , “ Mahapalika Bhavan ” , General Arunkumar Vaidya Marg , Chandanvadi , Panchpakhadi , 
Thane and also published on web site mentioned below . Any person who wants to submit suggestion may submit 
his suggestion or objection to the said modification within 30 ( Thirty ) days from the publication of this notice in 
the news paper , on the website www.thanecity.gov.in and Maharashtra Government Gazette , to the Municipal 
Commissioner , Thane Municipal Corporation , Thane or on the E - mail ID - adtp@thanecity.gov.in 
Web Site - www.thanecity.gov.in 


- 


- 


S. P. UGILE , 


Asst . Director Town Planning , 
Thane Municipal Corporation , Thane . 


Thane , dated 22nd November 2021 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


